दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, नागभीड, जि. चंद्रपूर या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/३८१/प्र.क्र.१४३/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२४. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
का-९/आस्था-७/नडबां/नागभीड/१२२/२०२४, दिनांक १४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, नागभीड, जिल्हा- 
चंद्रपूर या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु. २,१४,२५,६६२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौदा 
लाख पंचवीस हजार सहाशे बासष्ट मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केळी आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभीड यांनी तयार केले 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता (6911081 sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा. बां. मंडळ, चंद्रपूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांनी सहमती दर्शवली आहे. 

०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 

शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, नागभीड, जिल्हा- 
चंद्रपूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु. २,१४,२५,६६२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी 
चौदा लाख पंचवीस हजार सहाडो बासष्ट मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील 
अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

(ii) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 
शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/३८१/प्र.क्र.१४३/म-१ 


९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 

दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून 
भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०६२७११२४१२९५१९ असा आहे. 

सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD 
BAJAJ 


SATYAN A RAYAN on CN = SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAdAu, C = 
SHIVPRASAD BAJA याण REVENUE AND Forest 
DEPARTMENT 


Date: 2024.06.27 11:35:24 +05'30' 


(सत्यनारायण एस. बजाज ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


प्रत, 
१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभीड (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 
८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/३८१/ प्र.क्र.१४३/म-१ 


K :: Constructl { 
_ NAME OF WOR onof Sub 
- Chandrapur. Rants tere flagtthid Tq. Nagbhid Distt. 


RECAPITULATION SHEET 


Beautification) 


N. Partlculars 
S.N of Scopo Norms (Unit/ Rato Rs. Per Cost PRs 
Sqm/M/Lumpam etc. Component Total 
~~" “TA ESSENTIAL ITEMS ul 1. 
| 1 “a {Bunlding Proper (Buill Up Area-Sam a ey 
coat Rasement eo ee Be = 
“88०0110006 स हेवाट 
Ground Floor = S ____0___| 
= 123.53 Sqm 1 3854135 
y_|istFloor ____| 3 |Sqm 25428 00 | 
हाळा यर आडी नज 0.00 |S p00 Per Sqmf oO | 
|____|30 Floor उवा [00S Per Sqm] | 
F_|-__ [Foundation in 8.C/ Weak Soil od 
[| Total BUA] कक दिक Sub Totaly | 
<a ह 
२ {I es ee ee 0 
१ ८ त्त्य त ल तत्ट् EY 0 ० 
_ ह 689000०००0 | 50000 
(> [गर्थावणगिण्गा? Lump sum} 500000 500000 
| [Ice Ramp torhandicap पण णा _0000_006-- 
| _q_ |Fumiture (Rs. 5000/Sqm. Sqm. 7000.00 1551620 1551620 
1111111 1___|_ $७न०म्व्वास्ाा्य) [| 2621620 _~ 
Water Supply and Sanitary Works | —s«| 5% | off) | | Trees _ 
0111111111, [1 [0759०७७ __|____- 317469 | 
30 Jeectification [extemal] | 6% | off) [| eeu | 
1111101110 र्‍र्[ हा था | 5% f(a) | 
|| __ [Fire Fighting Arrengments_ etc. rf. | ___|Lump sum} __500000 SCCCCO 
rT OSOCSCSSCC*dSCSCS«SSTotalz(any |__ 10486807 
ता काल a Ee Re ES De EE | 
MISCELLANEOUS CIVLITemsS |_| | ~~ «| tT _ | 
Compound wall & 150 शि 16089 2413350 2413350 
Entrance Gate (With 


a A ase 


au डा 
Pathway, Drain 
a a जलाचा ातळडान्या 
Tire. टिट्स 
pati tug sum 0 
e ieee वला तिळळामाहा क्यात कळ या. 
| Tar sarimenenen ea 
| -— uit Soil Investigation [| एक क्य 100 ९0:09 
pt Penantatn ——_-—sub Totaly “कण 4750950 ~1 
Se मलतातडाती अहता क्रकती 
OPTIONAL ITEMS aceon (ee SENS Reel Wale SEE 
| [7] Underground water tank for Rainwater Harvestin | _[tumpsum[ 0 
wantin Storage, Pump house, Borewelletc. | पटणा 85550 
| Airconditions / Central Coolin |_| ____|tump sum] 250000 _।|___250000 _| 
eeu su 
a a ae ea NS (CC 0 
| | V6 fas Ae Room foea Tans. ightings. pumps. generator | ___ ftumpsum[ oT 
(ER Sn 


jaa ES [Lump sum] 150000 150000 
rae = : 1054500 - 
32212 मोम 

= 


१ POE . a we 
५९७७० ewan wDRCY NINA ee 


PLINTH AREA RATES FOR. 


Building Proper cost 
Electrical work 
Water Supply 

For I+II+ll 

Total Project Cost = 
TPC/Area (as per "a") 


Particulars of Scope 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


Norms (Unit / Rate Rs. Per 
Sqm/M/iLumpsm etc. 


Total Cost of the Project = (TPC): (A+B+C+D 


Rs. 28645 ISqm 
Rs. 3151 Sqm 
Rs. 1432 [Sqm 
Rs. 33228 Sqm 
Rs. 96660 Sqm 


Component 
Pe re, 
ee 


21425662 | 
aes ee eee 
) Say Rs. Lakh. FY 214.26 


FS) 


